भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) 
अंतर्ग सन २०१६-१७ करीता मंजूर 
"Integrated Agriculture Development 
Programme and allied (animal 
husbandry, fisheries, dairy 
development etc.) activities for IFR and 
CFR beneficiaries under FRA २००६" या 
कार्यक्रमांतर्गत ds प्राप्त असणाऱ्या 
आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीस पूरक व्यवसाय 
शेळीगट पुरविणे या प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक 
तत्वांना मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २३ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१. समक्रमांकित शासन निर्णय दि. २६/०७/२०२२, दिनांक २६/१२/२०२३ 

२. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. पविआ-१०२०/प्र.क्र.११०/पदुम-३ दिनांक 

२५.५.२०२१ 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे पत्र क्र. विकेस२०१८/प्र.क्र.३/का.८(४/८७५८, ८५ 
दि.२८/१२/२०२३, दि.८/०१/२०२४ 

४. शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २९ /का-१९ , दि.१९/०१/२०२४ 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शोती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या 
माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते यामुळे ते स्थलांतर करतात. शेतीबरोबरच शोतीशी 
निगडीत बकरीपालन हा जोड्धंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकेल व पर्यायाने 
त्यांचे स्थलांतर थांबेल ह्या उद्देशाने वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत FATES प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी 
शेतकऱ्यांना Io शेळी व १ बोकड पुरविणे बाबत संदर्भ १ येथील दिनांक २६/०७/२०२२ शासन 
निर्णयान्वये मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता देणेत आली आहे. त्यामध्ये दिनांक २६/१२/२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. 

वाचा क्र. ३ येथील पत्रांन्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणांची शिफ़ारस करुन त्याप्रमाणे शासन निर्णय सुधारित करण्याची विनंती 
केली आहे. सबब, प्रस्तुत कार्यक्रमाच्या वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक सुचना अधिक्रमित करुन सर्वकष मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

बकरीपालनच्या माध्यमातून वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टे प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी 
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवुन देणे, व त्यांचे स्थलांतर कमी करणेकरिता 
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत सन २०१६-१७ करीता मंजूर "Integrated 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


Agriculture Development Programme and allied (animal husbandry, fisheries, dairy 
development etc.) activities for IFR and CFR beneficiaries under FRA २००६" या 
कार्यक्रमांतर्गत PATS प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना होतीस पूरक व्यवसाय शेळीगट पुरविणे 
या रु.१५००.०० लक्ष किंमतीच्या प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सुचनांबाबत संदर्भ १ येथील नमुद शासन 
निर्णय त्यासोबतच्या परिशिष्ट १ सहित अधिक्रमित करणेत येत आहेत. त्याएवजी सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ नुसार मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत 
कार्यवाही आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व 
भौतिक अहवालासह झासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१९१५२१८०२४ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SACHIN SHRIPATI 
SACHIN i 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBALDEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=22255a34cff07 13981 179442f0ceb1132d 
S H R | p ATl 8d35bdb843b1f7aaab4ab21¢1¢5154, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

erialNumber=752F5B5CA7204855AC124E7354B 


5 
AF19407343EA2B436448745D6FC6F481AF2BA, 
cn=SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


Date: 2024.01.29 19:53:50 +05'30° 


(स.श्री.खांडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
सचिव,आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
सचिव, पशुसंवर्धन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 
५. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे 
६. सहसचिव/उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 
व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी महामंडळ, 
गोखलेनगर, पुणे 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१०. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


Cc A A  -0 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


परिशिष्ट -१ 


सन २०१६-१७ मधील भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर योजना 


योजनेचे नांव 


वनहक्क कायद्याद्वारे जमिनी प्राप्त झालेल्या आदिवासी aan 
शेळी गटाचा पुरवठा करणे (१० शेळ्या व १ बोकड) 


योजनेचा हेतू / 
Seal 


आदिवासी समुदायातील लोक हे प्रामुख्याने दुर्गम भागात राहत 
असल्याने त्यांच्याकडील जमीन उंचसखल, डोंगराळ हलक्या प्रतीची 
खडकाळ स्वरुपाची असते, त्या जमीनीत येणारे उत्पन्नाचे प्रमाण हे 
कमी असते, योग्य प्रमाणात पाऊस न झाल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर 
त्याचा मोठा परिणाम होतो. परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात 
कुंटूबासह स्थलांतर करावे लागते. सदर योजनेअंतर्गत शेतीस पुरक 
व्यवसाय म्हणून YT व्यवसायासाठी दहा शहोळया व एक बोकड 
पुरविल्यास शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास आर्थिक फायदा होईल व त्यांचे 
होणारे स्थालांतराचे प्रमाण काही अंशी कमी होऊन त्यांचे जीवनमान 
उंचावेळ हाच या योजनेचा Ges आहे. सदरची योजना हि आदिवासी 
लाभार्थ्यांसाठी राबविण्याचे नियोजन आहे. 


मंजुर निधी 


सन २०१६-१७ मध्ये "Integrated Agriculture Development 
Programme and allied (animal husbandry, fisheries, dairy 
development etc.) activities for IFR and CFR beneficiaries 
under FRA २००६" कार्यक्रमांतर्गत मंजुर रु १५००.०० लक्ष 


योजनेतील लाभार्थी 
/ युनिट संख्या 


निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणा-या शेळीगटांच्या 
(उस्मानाबादी/ संगमनेरी अथवा स्थानिक ) जातींना अनुज्ञेय असणाऱ्या 
रक्कमेवर लाभार्थी संख्या ठरेल. 

तथापि लाभार्थी संख्या १४४८ पेक्षा कमी नसेल. होणाऱ्या बचतीच्या 
प्रमाणात अधिकचा लक्षांक आयुक्‍त,आदिवासी विकास हे ठरवतील. 
सदर लक्षांकातील Wo Tah लक्षांक हा आकांक्षित जिल्ह्यातील प्रकल्प 
क्षेत्रांतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता असेल. 

उर्वरित ३० टक्के लक्षांक पालघर, नाशिक व अमरावती जिल्ह्यातील 
प्रकल्प क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी असेल. 
लक्षांक वाटप करताना संबंधित जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करणेत यावे. 


योजना कालावधी 


कार्यारंभ आदेशा दिल्यापासुन १ वर्ष 


अंमलबजावणी 
अधिकारी 


संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


/ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


७ । प्रकल्प राबविणारी 
यंत्रणा 


© संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
/ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे 


८ | नियंत्रक अधिकारी 


© आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 


९ | योजनेसाठी येणाऱ्या 
खर्चाचे सविस्तर 
अंदाजपत्रक 


© कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्याच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार उस्मानाबादी/ 
संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीचे शोळीगट पुरवण्यात येईल. 


अ. क्र. तपशिल द्र qo शोळया/ १ 
बोकड (रक्‍कम 
रुपयात) 
१. शेळया खरेदी ।रु.८००० /- प्रति शोळी | रु.८०,०००/- 
(उस्मानाबादी/ संगमनेरी 
जातीच्या पैदास सक्षम BAN 
रु.६ ००० /- प्रति शोळी (अन्य | (१० शेळया) 
स्थानिक जातीच्या पैदास 
सक्षम होळया) 
२. बोकड खरेदी | रु.१००००/- (उस्मानाबादी/ | रु.६०,०००/- 
संगमनेरी जातीचा नर) 
रु.८,०००/- (अन्य स्थानिक | (१० शेळया) 
जातीचा नर) 
३ aoa व रु.१०,०००/- 
बोकडाचा / 
विमा (३ | १२.७५% (अधिक १८% वस्तु व 
वर्षासाठी) सेवाकर) (१ बोकड) 
एकुण खर्च :- | (उस्मानाबादी/ संगमनेरी | रु. १,०३,५४५/- 
जातीसाठी) 
(अन्य स्थानिक जातीसाठी) रु. ७८,२३१/- 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


योजना राबविण्याची 
कार्यपध्दती 


> लाभार्थी निवड पध्दती :- 

> आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक कार्यक्रमामध्ये समाविष्ठ प्रकल्प 
कार्यालयाला लक्षांक ठरवुन देतील. 

> प्रकल्प अधिकारी जाहिरात देऊन लाभार्थ्यांकडुन अर्ज मागवतील. 

> अर्जाचा नमुना प्रकल्प कार्यालयातुन उपलब्ध करुन देणेत यावा. 

> अर्जासोबत इतर आवश्‍यक कागदपत्रांची यादी प्रकल्प जाहिरातीमध्ये 
स्पष्टपणे नमुद करणेत यावी. 

> प्राप्त झालेल्या अर्जाची प्रकल्प स्तरीय लाभार्थी निवड समितीकडुन 
छाननी करणेत येईल. 

> प्रकल्प स्तरीय / लाभार्थी निवडीची समिती- 


© प्रकल्प अधिकारी - अध्यक्ष 

«७ जिल्हा पश्नु संवर्धन अधिकारी - सदस्य 

७ पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) - सदस्य 

« सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (विकास)- सदस्य सचिव 


> छाननीअंती लक्षांकापेक्षा जास्त पात्र अर्ज असतील तर Set पद्धतीने 
निवड करुन यादी अंतिम करणेत येईल. 

> संबंधित अपर आयुक्‍त, वरील समितीकडुन अंतिम करणेत आलेल्या 
याद्या एकत्रितपणे आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर 
करतील. 


योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र 
मेंढी व शोळी महामंडळ यांच्यामार्फत करणेत यावी. याकरिता खालील 
कार्यपद्धती अवलंबिण्यात यावी. 


> सर्व अपर आयुक्त यांचेकडुन यादी प्राप्त करुन घेऊन आयुक्त, 
आदिवासी विकास नाशिक अंतिम यादी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
महाराष्ट्र मेंढी व होळी महामंडळ यांना सादर करतील. 

> पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व  शोळीविकास 
महामंडळामार्फत लाभधारकांना होळी गटाचा पुरवठा महामंडळाचे 
प्रक्षेत्र अथवा तालुका स्तरावर नजीकचा पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा 
आदिवासी विकास प्रकल्पाची शाळा या ठिकाणी आदिवासी विकास 
प्रकल्प कार्यालयाचे प्रतिनिधी व पशुधन विकास अधिकारी यांच्या 
समक्ष लाभार्थींची पसंतीने होळी गट पुरवठा करण्यात यावा. सदर 
ठिकाणाहुन लाभार्थ्याने स्वखर्चाने वाहतुक करावयाची आहे. 

> aol गटांचा पुरवठा लाभधारक, आदिवासी विकास प्रकल्पाचे 
अधिकारी, संबंधित पशुधन विकास अधिकारी समक्ष लाभधारकांच्या 
ताब्यात देण्यात याव्यात, जेणेकरुन पुरवठा झाल्यानंतर शोळ्या 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


निकृष्ठ असल्याबाबतची तक्रार प्राप्त होणार नाही याची दक्षता होळी 
निवड समितीने घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी होळी वाटपाच्या वेळी 
वरील संबंधित अधिकारी उपस्थित राहण्यासाठी आदिवासी विकास 
प्रकल्प कार्यालयामार्फ़त संबंधितांस सुचना निर्गमित करण्यात याव्यात. 

> ठ]ोळी गट ( Io VOM व १ बोकड )हे उस्मानाबादी व स्थानिक 
जातीच्या पैदासक्षम शोळ्या व बोकडांचा पुरवठा करण्यात यावा. 

> ठोळ्यांची विम्याची रक्कम महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावी व 
त्यानुसार होळी गटांचा पुरवठा करताना महामंडळामार्फ़त तीन वर्षाचा 
विमा लाभधारक आणि प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प कार्यालय यांच्या नावे संयुक्‍त पणे उतरविण्यात यावा. 

> महामंडळामार्फ़त पुरवठा करण्यात आलेल्या शेळ्या/ बोकडाचा मृत्यु 
झाल्यास विमा कंपनी कडुन प्राप्त झालेली विमा दाव्यापोटी रक्‍कम, 
प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्या मार्फ़त 
महामंडळास प्राप्त झाल्यानंतर त्या रक्‍कमेमधुन महामंडळाच्या 
प्रचलित दरानुसार शोळ्यांचा पुरवठा करण्यात यावा. 

> शासन निर्णयात नमुद केलेल्या किंमतीच्या अधीन राहुन महामंडळाने 
वेळोवेळी निश्चित केलेल्या जिवंत वजनाच्या दरानुसार शेळी गटाचा 
पुरवठा करण्यात यावा. 

> प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला व फलनिष्पत्ती 
अहवाल महामंडळामार्फत आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक यांना 
सादर करणेत येईल. आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्याकडुन सदर 
अहवाल व योजनेचे पुर्तता प्रमाणपत्र तसेच भौतिक व वित्तीय प्रगती 
अहवाल शासनास सादर करणेत येईल. 


(कृषि पदुम विभागाच्या दिनांक २५ मे २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये १० शेळ्या व १ बोकड यांच्या विम्यासहित एकुण किंमतीच्या 
७५ टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे. तथापि या शासन निर्णायानुसार निवड 
करणेत आलेल्या लाभार्थ्यांना मात्र या परिष्टामधील अ. क्र. ३ येथील 
नमुद मर्यादेत १०० टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे,) 


महामंडळाने उपरोक्त नमुद योजना अंमलबजावणी करणेस नकार 
दिळलेस/ अक्षमता दर्डशाविलेस योजनेची अंमलबजावणी प्रकल्प अधिकारी 
यांचेकडुन खालीलप्रमाणे करणेत येईल. 


> लाभार्थ्यांकडुन उस्मानाबादी/ संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीच्या 
पैदासक्षम शोळया/ बोकडाची खरेदी प्राधान्याने अधिकृत बाजारातुन 
करण्यात येईल. 

> योजनेअंतर्गत सदर wae खरेदी खुल्या बाजारातुन करतांना 
लाभार्थ्यांने पसंत केलेल्या पश्नुधनाची किंमत अनुज्ञेय अनुदानापेक्षा 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


जास्त येत असल्यास फरकाची रक्‍कम लाभार्थीने स्वत: भरतील 

> शोळी/ बोकड गटाचा पुरवठा केल्यानंतर लाभार्थ्यांने कमीत कमी ३ वर्ष 
शेळी पालन व्यवसायाचे हमी पत्र देणे आवश्‍यक आहे. 

> लाभार्थ्यांने होळया विकल्याचे किंवा अन्य प्रकारे योजनेच्या 
अंमलबजावणीत चुक केल्याचे दिसुन आल्यास अनुदानाची रक्‍कम 
वसुल करण्याबाबत विहीत महसुल कार्यध्दतीचा अवलंब केला जाईल. 

> योजनेअंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थी यादी संबंधित पशुसंवर्धन 
विकास अधिकारी ( विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकिय संस्था व 
संबंधित ग्रामपंयाचत यांचे स्तरावर उपलब्ध करुन दयावी पशुसंवर्धन 
विकास अधिकारी ( विस्तार) यांनी तसेच कार्यक्षेत्रातील पश्युवैद्यकिय 
संस्थांनी लाभार्थी आदिवासी शेतकऱ्यांची नोंद शेळी गटाच्या 
तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व तसा पाठपुरावा करावा. 

> aot गटाचा विमा स्थानिक कंपनीकडुन प्रकल्प अधिकारी यांचे नावे 
काढण्यात यावा व सहअर्जदार म्हणुन लाभार्थी यांचे नाव लावण्यात 
यावे. 

> सर्व लाभार्थ्यांकरिता शहोळीगटाची खरेदी एकाच वेळी करणे शक्‍य 
नसल्यास किमान एका प्रकल्प कार्यालयातील लाभार्थ्यांकरिता 
शेळीगटाची खरेदी एकावेळी करण्यात यावी व तेही शाक्य न झाल्यास 
तालुकानिहाय शेळीगट खरेदी करण्यात यावेत. 

> लाभार्थ्यांने खाली नमूद बाबींचे पावती व फोटोग्राफ्स यांचे झेरोक्स 
संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे. 


«७ फोटो ग्राफ्स बाजार समिती खरेदी पावती 

«७ ठोळी व बोकड विमा पावती 

© वाहतूक खर्चाची पावती/प्रमाणपत्र/५॥५/७" वाहतूक परवाना 
« संबंधित व्यवसाय सुरु ठेवण्याचे हमीपत्र 


> लाभार्थ्यांस मिळालेले शेळी गट (युनिट) विक्री केले जाणार नाही किंवा 
एकाच लाभ धारक कुटुंबाकडे एका पेक्षा अधिक लाभधारकाचे Vy 
एकाच ठिकाणी संगोपित केली जाणार नाही याबाबत हमीपत्र. याबाबत 
प्रकल्प स्तरीय समितीमार्फत खात्री केली जाईल. 

> प्रकल्प अधिकारी हे निवड झालेल्या लाभार्थ्याकडून योजनेची 
अंमलबजावणी योजनेच्या अटी व शर्थी नुसार करण्यास रु. १०० स्टॅम 
पेपरवर करारनामा करून घेतील. 

> आदिवासी विकास निरिक्षक हे प्रकल्प अंमलबजावणीचा त्रैमासिक 
भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल प्रकल्प स्तरीय समितीसमोर 
ठेवतील. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत मंजूर 
योजना अशा sea नामफलक लावणे योजना राबविण्याऱ्या 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

सदर योजना योजनेच्या अटी व शार्तीप्रमाणे राबविणे संबधीत योजना 
राबविण्याऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून योजना राबवून पुर्ण 
होई पर्यंतचे फोटोग्राफ, सी.डी., लाभार्थ्यांचे मनोगत इ. आवड्यक त्या 
कागदपत्रांसह योजना राबविल्याबाबतचे संपूर्ण तपशिळ या अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचेमार्फत वेळोवेळी आयुक्‍तालयास 
सादर करणे प्रकल्प कार्यालयास बंधनकारक राहील. 

योजने बाबतचे सर्व आवश्‍यक ते दस्तऐवज संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांना त्यांचे कार्यालयाचे स्तरावर जतन करतील. 

सदर योजना राबवित असतांना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण 
झाल्यास योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत तसेच लक्षांकात बदल 
करावयाचा असल्यास प्रकल्प स्तरीय समितीने तशी शिफारस करुन 
आयुक्त, यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला 
व फलनिष्पत्ती अहवाळ अपर आयुक्त आदिवासी विकासमार्फत 
आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करतील. 

प्रकल्पाची छायाचित्रांसह यशोगाथा तयार करणे तसेच योजने विषयी 
सर्व माहिती उदा. लाभार्थी यादी, योजना अंमलबजावणीचे फोटो, 
यशोगाथा, लाभार्थी माहितीचा डेटाबेस इत्यादी अनुषंगीक माहिती 
वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधीत प्रकल्प 
अधिकारी यांची राहिल. 

योजना राबविताना तांत्रिक /प्रशासकीय अडचणी आल्यास लक्षांक 
बदलणे /कमी जादा करणे /लक्षांक वर्ग करणे या बाबतचे अधिकार 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना राहील. 

कृषि पदुम विभागाच्या दिनांक २५ मे २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये तसेच वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयामध्ये, परिपत्रकामध्ये यानुषंगाने नमुद कार्यपद्धती नुसार 
योजनेची अंमलबजावणी करणेत येईल. 


। 


निधी वितरण 
कार्यपद्धती 


कार्यक्रमाचा संपुर्ण निधी रु. १५००.०० लक्ष (विम्याच्या रक्‍्कमेसह) 
महामंडळास वर्ग करणेत यावा. 

महामंडळाने सुरवातीला १४४८ लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाचा लाभ द्यावा. 
स्थानिक जातीच्या शेळीगटाचा पुरवठा केल्यामुळे बचत होणाऱ्या 
निधीच्या प्रमाणात आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्याकडुन 
अधिकचा लक्षांक प्राप्त करुन त्याप्रमाणे लाभार्थ्यास लाभ द्यावा. 

निधी विनावापर बराच कालावधी राहु नये याकरिता आयुक्त, 
कार्यालयाने निधी वितरीत केल्यानंतर व लाभार्थ्यांची यादी सादर 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२१/प्र.क्र.४३/का-१९ 


केल्यानंतर वाजवी कालावधीत महामंडळाने लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाचा 
लाभ द्यावा. 

महामंडळ यांनी योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थ्यास शोळी/ बोकड 
यांचा पुरवठा करुन छायाचित्रांसह अहवाल, शेळी/ बोकड वाटपाची 
लाभार्थी निहाय पोच पावती, योजनेच्या फळलनिष्पतीबाबत अहवाल व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 
सादर करावा. 


१२ 


योजनेच्या अटी व 
शर्थी 


अनुसुचित जमातीचा लाभार्थी वा वनप्पटेधारक शेतकरी असावा. 
वनप्पटेधारक शोतक-याकडे वनपट्टा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र असावे. 
शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असल्याचा पुरावा. 
वनपटेधारक शेतक-याने अथवा त्यांच्या Heals इतर सदस्यांनी 
सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर 
कोणत्याही शासकिय विभागाकडून घेतला लाभ घेतलेला नाही 
याबाबत हमीपत्र आवश्‍यक आहे. 


१३ 


योजनेचे सनियंत्रण 
व मुल्यमापन, 
पर्यवेक्षण 


योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापनासाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
यांच्या स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापण करणेत येईल. 


© आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक- अध्यक्ष 

© संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास - सदस्य 

७ प्रकल्प अधिकारी, ए.आ. वि. प्रकल्प - सदस्य 

«७ आयुक्त,पशुसंवर्धन यांचे प्रतिनिधी - सदस्य 

© पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ,- 
सदस्य 

© सहायक आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय - सदस्य 
सचिव 


योजनेअंतर्गत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्याचे अधिकार समितीस 
राहतील. 

सदर समितीची दर ३ महिन्यातुन एक बैठक आयोजित करणेत येईल. 
योजना पुर्ण झाल्यानंतर परिपुर्ण प्रगती अहवाल आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक शासनास सादर करतील. 


१४ 


योजनेची 
फलनिष्पत्ती 


वनहक्क कायद्या अंतर्गत जमिनी प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी लाभार्थी 
कुटुंबांस प्रस्तुत योजनेद्वारे आर्थिक फायदा होईल व त्यांचे होणारे 
स्थलांतराचे प्रमाण काही अंशी कमी होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


